लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, २०२३ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. नां/प्रआ./२८३, दि.१३/०१/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये लातूर 
जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर 
रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 


लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 

लांबी (कि.मी.) 
। 5 जिल्हा सरहद्द ते एकंबी-एकंबी तांडा | इतर जिल्हा | (0/00 ते ६६/५००) | ६६.५०० । प्रमुख जिल्हा 


-चिंचोळी  (काजळे)-राममा-३६१- | मार्ग- १०१ ६६.५०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१०६ 
तावशीताड-हिप्परगा-माळुंब्रा तूंगी 
(बु.)-नागरसोगा-दावतपूर-उल्का- 
ळामजना (पु.)-राममा-५८४ बी- 
मोगरगा-शिवणी लख-रामा-२४४- 
खरोसा-वडगांव ते प्रजिमा-४९ 
रस्ता.(ता. औसा) 


प्रजिमा .43 मधील २.०० कि.मी. व 
राममा-५८४ बी मधील १.०० कि.मी. 
अशी एकूण ३.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८/नियोजन-२ 


एकंबी तांडा ते मासुर्डी-टाका- | इतर जिल्हा | (०/०० ते २१/००) | ५२.०० | प्रमुख जिल्हा 
गुळखेडा-एलोरी-कोरंगळा-समदुर्गा- | मार्ग-११७ । २१.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०७ 
कुलकर्णी तांडा-सतधरवाडी- ग्रामीण मार्ग-११ | (०/०० ते 2/00) 
आलमला-रामा-२४२-उंबडगा ते| चा भाग २.०० कि.मी 
राममा-३६१ ते सेलु -खुटेगांव - | इतर जिल्हा | (५/०० ते ३४/००) 
हसेगांव-प्रजिमा-८२ ते पानचिंचोली 'मार्ग-९९ चा भाग | २९.०० कि.मी 
ते राममा-७५२ के रस्ता. प्रजिमा-८२ मधील ४.०० कि.मी.व 
राममा-३६१ मधील २.०० कि.मी अशी 
एकूण ६.०० कि.मी. ओव्हरलॅप लांबी. 
प्रजिमा-४९ ते देवंग्रा-येळी-शोडोळे- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/५००) | २४.०० । प्रमुख जिल्हा 
किन्ही नवरे-रामा-२४४ ते | मार्ग-१०० ९.५०० कि.मी कि.मी. | मार्ग-१०८ 
तांबरवाडी-कारळा ते रामा-२३८ | इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/५००) 
पर्यंत रस्ता.(ता. औसा) मार्ग-१०२ १४.५०० कि.मी 
रा.म.मा.-२४४ मधील कि.मी.४/०० ते 
६/५०० = 2.400 कि.मी. ओव्हरळलॅप 
लांबी. 
एकूण १४२.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४२.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९२१.९७५ -- १४२.५००) 
म्हणजेच २०६४.४७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४०.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१३६४.५००- १४०.५००) म्हणजेच १२२४.०० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबी २.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( ३६०३.७६०-२.००) म्हणजेच ३६०१.७६० 
कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२३१५०२४१३४१८ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

WORKS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383al 2fe 

d6cff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Mahi hy 

INumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD137 

FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 

KACHARE 

Date: 2023.10.25 17:02:33 +05'30° 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


PUBLIC 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


प्रति, 

) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, लातूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८/नियोजन-२ 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२) जिल्हाधिकारी, लातूर. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


